महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh@ gov.in 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 

क्रमांक : कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४-ब दिनांक:- ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
प्रति, 


सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, दिनांक १३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दिनांक ०२.०२.२०२२ 
४) प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांचे पत्र, 
दिनांक २१.०८.२०२३ 
५)झासन पत्र, समक्रमांक दिनांक २५.०८.२०२३ 


महोदय/महोदया, 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी 
प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच, संदर्भाधिन क्र.३ येथील अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. 
साप्रवि, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-ब करिता पदोन्नतीनंतरच्या 
प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहीत करण्यात आला आहे. 


२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत दिनांक ०४.०९.२०२३ ते १५.०९.२०२३ या 
कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, 
प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४-ब 


३. प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेने संदर्भाधीन दिनांक 
२१.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणार्थीसाठी प्रशिक्षणाबाबत सूचना दिल्या असून त्याची प्रतही सोबत 
जोडण्यात आली आहे. सदर पत्रातील सूचना संबंधीत प्रशिक्षणार्थींच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणाबाबत साप्रवि, शासन परिपत्रक 
दिनांक १३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद विहित आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


६. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवश्ली दिनांक 
०३.०९.२०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०४.०९.२०२३ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण 
कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थीस कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांना 
संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत निबंधक तथा 
सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे तसेच या 
कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 


७. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी सत्र सहाय्यक, श्री. उमेश चोपडे (मो.नं. ९५४५५०४९८४) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 


Cx सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८३११२४११४११०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
V | N AYA K ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d 

6fa6ffe1 2c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D 
7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO 
MAI 


NE 
Date: 2023.08.31 12:50:19 +05'30' 


(वि.बा.माने) 
सोबत - वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
२) निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे 
) उप सचिव (का.१२ओ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
५) संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
) निवडनस्ती १४ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४-ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 


आयोजित पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
विवरणपत्र 
कालावधी 1 स्थळ | 
दिनांक ०४.०९.२०२३ ते प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
१५.०९.२०२३ सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे- 


आळंदी रोड, पुणे-४१२ १०५ 
ई-मेल - rametipuneS @ gmail.com 
सत्र सहाय्यक - ASAT चोपडे (मो.नं. ९५४५५०४९८४) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र 
क्र. | श्रीमती 

Ya. | २ ३ 1४ ५ 

१) श्री | मिलिद विनोद दुबे महसूल व वन विभाग ९५४५४३५०५९ 
२) | श्री । अनुज प्रकाश कोपुलवार | वित्त विभाग ७५८८७७२६२० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


महाराष्ट्र शासन 


प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
Regional Agriculture Management Extension Training Institute, Pune (२॥॥॥८1॥) 
कार्यालय- सर्वे क्र १/१, तापकीर चोक, वडमुखवाडी (च-होली) पुणे-आळंदी रोड, पुणे ४१२१०५. 
ईमेल — rametipune5@gmail.com 


जा.क्र./रामेती/राप्रधो/नामनि/३५/२०२३ 
रामेती, पुणे-५ दिनांक : २१.०८.२०२३ 


प्रति, 
अवर सचिव, 
कार्या-९४ ब, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


विषय : राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षणास पात्र असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे नामनिर्देशन 
उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि. २३.०९.२०१९९ 


महोदय, 


उपरोक्‍त विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते को, राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत कक्ष अधिकारी संवर्ग-ब 
यांचेकरीता १२ दिवसीय पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. ०४ सप्टेंबर २०२३ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत 
आयोजित करण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षण ऑफलाईन स्वरुपात प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे, सवे क्र. 3/2, ATH चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे - ४१२१०५ येथे आयोजित 
करण्यात येत आहे. 

तरी आपणास विनंती करण्यात येते कौ, दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२३ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२३ पासूनच्या कक्ष 
अधिकारी संवर्ग-ब यांचेकरीता पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षणासाठी ६५ प्रशिक्षणार्थीचे नामनिर्देशन करुन त्यांना सदर 
प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच प्रशिक्षणार्थी यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावेत जेणेकरुन त्यांना 
सदर प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने माहिती देणे/संपर्क करणे शक्‍य होईल. 

सदर प्रशिक्षणासाठी श्रीमती शितल निकम, निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, रामेती, पुणे हे सत्र संचालक आहेत. 
तसेच प्रशिक्षणाथी यांनी सत्र सहाय्यक श्री. उमेश चोपडे (मो. ९५४५५०४९८४) यांच्याशी संपर्क साधावा. 

तसेच आपणास विनंती करण्यात येते की, सदर प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करताना प्रशिक्षणार्थीना 
खालीलप्रमाणे सुचनांचे काटकोरपणे पाळन करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. 

१. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थींनी एक दिवस अगोदर सायं. ६ वाजेपर्यंत किंवा प्रथम दिवशी म्हणजे सकाळी 

९.०० वाजेपर्यंत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित रहावे. एकदिवस अगोदर येणाऱ्या प्रशिक्षणा्थींची प्रशिक्षण स्थळी 

रात्रीच्या भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 


२. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे निवासी स्वरुपाचा असून प्रशिक्षणार्थीसाठी चहा, नाष्टा आणि दुपारच्या व 
रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच निवासाची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. 


D:\STP Training Files 2023-24\Training Programm\Mantralay Letter\Nomination Letter Mantralay-04.09.2023 to 
15.09.2023.docx Page 1 


३. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सलग १२ दिवसांसाठी असणार आहे व त्यामध्ये कोणत्याही सुट्टीचा अंतर्भाव असणार 
नाही. 

४. प्रशिक्षणा्थींनी सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास येताना इतर कोणत्याही नातेबाईकास सोबत आणू नये. प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार नाही. 

५. प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणादरम्यान आयोजित करण्यात येणारे सर्व सत्र, प्रात्याक्षिके, प्रशिक्षण सहली, सांघीक 
आणि उब्दोधक खेळ, Assignments यांना हजर रहाणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये प्रशिक्षणार्थींची हजेरी 
घेण्यात येईल. 

६. प्रशिक्षणाथींनी दररोज सत्र सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षण हॉलमध्ये वेळेत हजर राहणे आवश्यक आहे. 

७. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये दररोज सकाळी ७.०० ते ८.०० या वेळेत योगाचे आयोजन करण्यात येईल. योग 
प्रशिक्षणासाठी सर्व प्रशिक्षणाथींनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तसेच योगाकरीता प्रशिक्षणार्थींनी 
आवश्यकतेनुसार सैलसर कपडे परिधान करावेत. 

८. प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाल्यानंतर परवानगी शिवाय गैरहजर/अनुपस्थित राहता येणार नाही. 
गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चापोटी नियमानुसार प्रशिक्षणार्थींकडून वसूल करण्यात येईल 
व तो प्रशासकीय कारवाईस पात्र असेल. 

९. सदर प्रशिक्षण अर्ध्यातून प्रशिक्षण सोडून गेल्यास त्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. 

१०. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणाथींनी प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच 
कोणतेही गैरवर्तन करु नये, तसे आढळल्यास योग्य ती प्रशासकोय कारवाई करण्यात येईल. 

११. प्रशिक्षणा वेळी प्रशिक्षणार्थी / कर्मचारी यांचे भ्रमनध्वनी हे Switch 0४ करणे अनिवार्य आहे. 

१२. प्रशिक्षणा दरम्यान तंबाखु, गुटखा, मद्यसेवन, धुम्रपान यास सक्‍त बंदी राहिल. बसतीगृहातील वस्तू व पदार्थ 
यांचे नुकसान केल्याचे आढळल्यास संबंधीताकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यात येईल. 


१३. सदर प्रशिक्षणा दरम्यान शासकोय अधिकारी यांना शोभेल असा पेहराव असावा. 


आपली 


C= 
(शितल निकम) 
निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, 


प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 


CS स्स्स स्स्स स्स्स स्स्स स्स्स स्स्स स्स्स स्स ्स्स्स्स्स्स््स्स् स्स स्स्स स्या 
D:\STP Training Files 2023-24\Training Programm\Mantralay Letter\Nomination Letter Mantralay-04.09.2023 to 
15.09.2023.docx Page 2 


